निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब 
(राजपत्रित) यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित 
करून पदस्थापना करणेबाबत... 
श्रीम. चांदणी होषराव शिवरकर. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : निलंब-३३२३/प्र.क्र.१८०/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२४. 


Sat १) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., क्र. निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ, दि.२०.०४.२०१३. 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, दि.३१.०१.२०१५. 
३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. निप्रआ-१११८/प्र.क्र.११/११अ, दि.०९.०७.२०१९. 
४) शासन निर्णय, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र. निआस-६७२१/प्र.क्र.१७/ना.पु.१५, दि.२९.०७.२०२२. 
५) शासन आदेशा, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.निलंब-३३२२/प्र.क्र.१८०/ना.पु.१५, दि.१३.०६.२०२३ 


_: शासन आदेठा :- 


ज्याअर्थी, श्रीम. चांदणी शेषराव शिवरकर, निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), तालुका-यवतमाळ, जिल्हा- 
यवतमाळ यांचे विरूद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ (सुधारणा) च्या कलम ७ अन्वये पोलीस स्टेशन, 
अवधुतवाडी, जि. यवतमाळ येथे अपराध क्र.७१५/२०२३, दि.२५.०५.२०२३ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आल्यामुळे 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ च्या पोटनियम (२) (अ) मधील तरतुदीनुसार त्यांचे 
संदर्भ क्र.५ येथील दि.१३.०६.२०२३ च्या शासन आदेशान्वये दि.०३.०३.२०२३ पासून मानीव निलंबन करण्यात आले 
आहे. 


२. त्याअर्थी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (५) (क) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून श्रीम. चांदणी शिवरकर, निरिक्षण अधिकारी (पुरवठा) यांचे निलंबन या आदेशान्वये 
रद्द करून शासन सेवेत पुनःस्थापना करण्यात येत आहे. 


३. तसेच, या आदेशान्वये श्रीम. चांदणी शेषराव शिवरकर, निरिक्षण अधिकारी(पुरवठा) यांची पुनःस्थापनेनंतर 
निरिक्षण अधिकारी (पुरवठा) , तालुका - देवळी, जिल्हा - वर्धा या रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वर्धा यांनी सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून श्रीम. चांदणी 
शिवरकर, निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) यांना रुजू करून घ्यावे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ७/॥/५/.॥॥8॥8॥१5॥9.9०५.॥) या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१२११०२४२०६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASMITA Se eo 
RAVINDRA PATIL ees 
(अस्मिता पाटील) 
प्रति, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


श्रीम. चांदणी शोषराव शिवरकर, निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा). 


शासन आदेश क्रमांकः निलंब-३३२३/प्र.क्र.१८०/ना.पु.१५ 


प्रत आवश्यक कार्यावाहीस्तव :- 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वर्धा. 
प्रत माहितीस्तव :- 


१) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग/नागपूर विभाग, अमरावती/नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ/वर्धा . 


) 
) 
) 
) 
) उप आयुक्त (पुरवठा), अमरावती विभाग/नागपूर विभाग, अमरावती/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


0८ ww 


Cc 
eS 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ/वर्धा. 

महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/वर्धा. 

कार्यासन अधिकारी, ना.पु.१३, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि., मंत्राळय, मुंबई. 

qo) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


n ७8. ८४ 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


